नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील सहायक संचालक, नगर रचना 
(गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता 
सूची प्रसिध्द करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:-ज्येष्ठता-१६२२/१९०५/प्र.क्र.०४/नवि-२७ 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-२४ जून, २०२२. 


वाचा:- 


१. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 
२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- ज्येष्ठता-१६२१/९०४/प्र.क्र.१५२/नवि-२७, 
दि.१३.०७.२०२१. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.१३.०७.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये नगर 
रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचाळक, नगर रचना 
(गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. आता, सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ 
रोजीची स्थित दर्शविणाऱ्या तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सदर परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 
अ” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची मा.उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायानिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 
दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील 
अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. तसेच, सदर न्यायालयीन 
प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार 
ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल होईल. त्याचप्रमाणे, श्री.न.भा.नागरगोजे, सहायक संचालक, नगर 
रचना यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.४११/२०२० 
व श्री.सु.ळल.कमठाणे, सहायक संचालक, नगर रचना यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.३५४/२०२० वरील अंतिम 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदर ज्येष्ठता सूचीबाबत काही त्रुटी / आक्षेप असल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात आवश्‍यक त्या कागदपत्रासह विहित मार्गाने 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६२२/१९०५/प्र.क्र.०४/नवि-२७ 


शासनाच्या निदर्शनास आणाव्यात. विहीत मुदतीत त्रुटी/आक्षेप प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचे 
काहीही म्हणणे नाही असे समजून सदर ज्येष्ठता यादी अंतिम करण्याबाबतची कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


दष. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२२०६२४१२२६०२०४२५ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
= fi Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 
Vijay ध्व ळा. (०७५० या "® 


(9 . MAHARASHTRA, OU = URBAN 
haudhari धळ ग DERARTHENT 
सहपत्र:- परिशिष्ट-अ (विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सर्व संबंधित सहायक संचालक, नगर रचना यांना 
(संचाळक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 
२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. सर्व सह संचालक, नगर रचना. 
४. सर्व उप संचालक, नगर रचना. 
५. निवडनस्ती (नवि-२७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नू (दिनांक-महिना-| दिनांक 
(दिनांक-महिना- वर्ष) (दिनांक- 
वर्ष) महिना-वर्ष) 


eae 


aa 
सरळसेवा | २३/०८/१९६६ Sag ३०/०८/२०१२ । ३०/०८/२०१२ | ३१/०८/२०२४ | बो.ई.सिव्हिल, एम.टेक दि.०७.०६.२०२२ 
(T. & ९.7.) जुलै, २०१७ | रोजीच्या आदेशान्वये उप 
संचालक, नगर रचना 
पदावर पदोन्नत. 


२ २ श्री.दिलोप गंगाधरराव सरपाते पदोन्नती । १५/०६/१९६७ ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ | ३०/०६/२०२५ Sarg. 
बी.ई.सिव्हिल 


श्रीमती दिशा प्रभाकर सावंत पदोन्नती । २८/१०/१९६८ ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ | ३१/१०/२०२६ डी.सी.आर.इ., 
बी.ई.सिव्हिल., GECT, 
एम.टेक (T&CP) मे- 


४ | oy श्री.किशोर दत्तात्रय गिरोल्ला पदोन्नती । १०/०६/१९६८ ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ | ३०/०६/२०२६ बी.ई.सिव्हिल 
एम.ई., (T & CP) 


श्री.प्रसाद सोनबा गायकवाड पदोन्नती । २४/०९/१९७४ ०६/०३/२०१४ | ०६/०३/२०१४ | ३०/०९/२०३२ एम.इं. दि.०७.०६.२०२२ 
रोजीच्या आदेशान्वये उप 
संचालक, नगर रचना 
पदावर पदोन्नत. 


श्रीमती ज्योती सुनेद्र कवाडे सरळसेवा । ०९/११/१९७७ ११/०४/२०१४ | ११/०४/२०१४ | ३०/११/२०३५ | बौ.आरच., AMITP सेवाज्येष्ठता गमावली 
(जानेवारी, २०१९) 
७॥ ७ श्री.आशिष हरीभाऊ उईके सरळसेवा | ०४/०५/१९८१ २१/०६/२०१४ । २१/०६/२०१४ | ३१/०५/२०३९ 


श्री.दत्तात्रय निवृत्ती पवार पदोन्नती | ०१/०६/१९६६ ३१/१२/२०१६ | ३१/१२/२०१६ | ३१/०५/२०२४ | बी.ई. सिव्हिल, एम.टेक ०७.०६.२०२२ 
(T& CP) रोजीच्या आदेशान्वये उप 
संचालक, नगर रचना 
पदावर पदोन्नत. 


अ. र शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव संबंधित मतारीख शि संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्ती शि अभिप्राय 


क्र. | क्रमांक 'पदावरील । (दिनांक-महिना- रुजू दिनांक । (दिनांक-महिना-| दिनांक 
नियुक्तीचा वर्ष) (दिनांक-महिना- वर्ष) (दिनांक- 
मार्ग वर्ष) महिना-वर्ष) 


श्री.प्रभाकर गणपत नाळे पदोन्नती । ०१/०६/१९६५ इ.मा.व. ३१/१२/२०१६ | ३१/१२/२०१६ | ३१/०५/२०२३ | डी.सो.ई., ALE. ,॥  दि.०७.०६.२०२२ 
(दिव्यांग) एम.टेक (T& (0) | रोजीच्या आदेशान्वये उप 
(अस्थीव्यंगता) संचालक, नगर रचना 
पदावर पदोन्नत. 


१० श्री.पबनकुमार लालोजीराव आलुरकर ३०/०८/१९६७ अ.ज. २७/०७/२०१७ | २७/०७/२०१७ | ३१/०८/२०२५ 


Sa ee ee es 
(T&CP) 
वी ह्य ee ee ee! 
एम.टेक 
वमी ली eee de ee eee kd 
ac (I ae 00) 2 
एम.टेक-२०१३ 
डी.सो.ई, 


श्री.घनश्याम वासुदेवराव वाघाडे २६/०६/१९८२ १४/०६/२०१९ | १२/०६/२०१९ | ३०/०६/२०४० 


दिपक दत्तात्रय वराडे सरळसेवा | १०/०५/१९८२ १२/०६/२०१९ । १२/०६/२०१९ | ३१/०५/२०४० (सि) एम.टेक 
अँण्ड सी.पी.) 


मनोज हरिश्‍चंद्र सरळसेवा | ०९/०८/१९६८ इ.मा.व. १३/०६/२०१९ । १२/०६/२०१९ | ३१/०८/२०२६ | SSCA) THAT 
(अर्बन प्लॅनिंग) (२०१३) 
Associate Member of 
ITPI 


पंडित चोधरो सरळसेवा | २८/०३/१९७० Sag १२/०६/२०१९ । १२/०६/२०१९ | ३१/०३/२०२८ पव 
7 
किरण साहेबराव राऊत सरळसेवा | ०९/०८/१९६९ इ.मा.व. १३/०६/२०१९ । १२/०६/२०१९ | ३१/०८/२०२७ (सि) 
Ee ee ee i ee eee 
Ss 
(T&CP) मे, २०१५ 


अ. a शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव संबंधित मतारीख शि संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्ती शि अभिप्राय 


क्र. | क्रमांक 'पदावरील । (दिनांक-महिना- रुजू दिनांक । (दिनांक-महिना-।| दिनांक 
नियुक्तीचा वर्ष) (दिनांक-महिना- वर्ष) (दिनांक- 
मार्ग वर्ष) महिना-वर्ष) 
ह/. |.“ ae “1 


२१ श्रीमती अनुपमा योगेश कुलकणी सरळसेबा | ०८/०२/१९७० १३/०६/२०१९ । १२/०६/२०१९ । २९/०२/२०२८ 
(जुने नाव श्रीमती जयश्री सदाशिव 


रर ब्रोहत रामदास ठाकूर | eee | २८०१२३८ RRR ररक | eS |S 


२३ श्रीमती छाया श्रीकांत भणगे पदोन्नती | १५/०६/१९६७ २९/०८/२०१९ । २९/०८/२०१९ | ३०/०६/२०२५ [SLALS., बी.ई. 
एम.टेक. (T&CP) जुलै. 
२०१८ 


सुमेध सुधाकर खरवडकर ०२/०६/१९६७ २९/०८/२०१९ २९/०८/२०१९ | ३०/०६/२०२५ पव 
एल.एल.बी. 


२५ |___ श्रो.सुखदेव आनंदापवार  |_ पदोन्नती | ०१/०६/१९६७ २९/०८/२०१९ | २९/०८/२०१९ | ३१/०५/२०२५ 
श्री.विलास पांडुरंग पाटील ०१/०६/१९६५ २९/०८/२०१९ | २९/०८/२०१९ | ३१/०५/२०२३ बोई.ःसिव्हील | 
| पदोन्नती |_२१/०७/१९६५ २९/०८/२०१९ |_२९/०८/२०१९ | २१/०७/२०२२ 


श्री. मिलिद गुलाबराव आवडे पदोन्नती । २८/०२/१९६४ अ.जा. २९/०८/२०१९ | २९/०८/२०१९ | २८/०२/२०२२ बी.इं.सिव्हील दि.२८.०२.२०२२ रोजी 
satis eee ee ee 
a 
एम.टेक (२०१३) 
एम.टेक (२०१३) 


२६ 
वि श्रीमती मंजुषा राजेद्र घटे पदोन्नती =| १४/०५/१९६६ | बि.मा.प्र २९/०८/२०१९ । २९/०८/२०१९ | ३१/०५/२०२४ बी.आचे दि.११.०१.२०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये श्री.घटे यांची 
सेवा अधिसंख्य पदावर 
वर्ग करण्यात आली आहे. 
३२ ३२ श्रीमती अमिता रामराव रंभाड पदोन्नती । २८/१२/१९६५ Taare २३/०९/२०१९ । २३/०९/२०१९ । ३१/१२/२०२३ ae. दि.११.०१.२०२१ रोजीच्या 
SCIT आदेशान्वये श्री.रंभाड 
यांची सेवा अधिसंख्य 
पदावर वर्ग करण्यात 
आली आहे. 


अ. र शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव संबंधित मतारीख शि संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्ती ~~ अभिप्राय 


क्र. | क्रमांक 'पदावरील । (दिनांक-महिना- रुजू दिनांक । (दिनांक-महिना-| दिनांक 
नियुक्तीचा वर्ष) (दिनांक-महिना- वर्ष) (दिनांक- 
मार्ग वर्ष) महिना-वर्ष) 
१.९९ eee 


३३ श्री.संजय वसंतराव IRS पदोन्नती । २३/०७/१९६४ इ.मा.व. ०१/०७/२०२१ | २९/०६/२०२१ | ३१/०७/२०२२ | डी.सो.आर.ई., एम.ए. 
(स.शास्त्र भूगोल, 
अर्थशास्त्र डी.आय.टी., 
,आय.टी.पी. 


[क 
Paar | २०९०९६५ | ae २९०६२०२ २९०७२०२ Were | डोसोई [SSCS 
—_———] 
_ पदोलती | २८/०८/९६५ इमाव. | ०१७७२०२ २९७०७६२०२९ BocRows | aed SSS 
कका 
arise | ०२७०१९९६७  इमाव | ३००६२०२ ३००६२०२ wou | ae SSS 
४० | aids व्यकटराव कुलकर्णी [wear | २५/०४/१९६७ | खुला | Ween | ३००६/२०२९॥ ३००४२२५ बोईसर 
डर 


श्री.अनिल वामनराव गोडघासे १५/०५/१९६७ खुला ३०/०६/२०२१ | ३०/०६/२०२१ | ३१/०५/२०२५ | बी.ई.(सि), एम.ई. (सि) शिळा 
(स्ट्रक्चर) 


४३ श्री.फुलचंद विश्‍वनाथ नांदे २८/०७/१९६५ खुला ३०/०६/२०२१ | ३०/०६/२०२१ | ३१/०७/२०२३ बी.ई.(सि) f 
४४ | Ram लक्ष्मोकांतराव चारठाणकर | पदोन्नती | ९०७०८/९९६७ | खुला | ३०/०६/२०२९ | ३००६/२०२१ | ३९०८/२०२ हा 
श्री.राजेश मधुकर पाटील ०५/०१/१९६९ खुला ३०/०६/२०२१ | ३०/०६/२०२१ | ३१/०१/२०२७ 


४६ प आण्णासाहेब कदम ०१/०६/१९६९ १९/०७/२०२१ । १९/०७/२०२१ | ३१/०५/२०२७ (सि) एम.प्लॉनग 
(अर्बन प्लॅनिंग) (२०१३) 


४७ किरण गोपाळराव फुटाणे | पदोन्नती | २६/०२/१९६६ २८/०७/२०२१ | २०/०७/२०२१ | २९/०२/२०२४ 
al ४८ श्री.कृपालसिंह भारतसिंह गहेरवार ०७/०८/१९६६ २६/०७/२०२१ | २०/०७/२०२१ | ३१/०८/२०२४ बी.ई.(सि) | 
४९ सतिशकुमार पं उगिले | पदोन्नती | १५/०४/१९६६ २०/०७/२०२१ |_ २०/०७/२०२१ | ३०/०४/२०२४ 


ष्ठ श्री.विद्याधर तुकाराम देसाई १२/११/१९६६ खुला ०१/१०/२०२१ | ०८/०९/२०२१ | ३०/११/२०२४ | डी.सी.ई. एएमआयई शग 
१९९० 


ष्र ०१/०२/१९६८ ०८/०९/२०२१ | ०८/०९/२०२१ | ३१७०१५२०२६ बीई स) | ____ | 


Ge | पर TARA कृष्णाजी सुगडे चक २०/११/१९६५ | SALA. ०१/९०/२०२१ | ०८/०९/२०२१ | ३०/९१/२०२३ बी.ई.(सि) दि.२३.०२.२०२२ (म.पू) 
ी रोजी स्वे.से.नि. 


अ. 7 शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव संबंधित मतारीख शि संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्ती शैक्षणिक अभिप्राय 


क्र. | क्रमांक पदावरील | (दिनांक-महिना- रुजू दिनांक | (दिनांक-महिना-| दिनांक 
नियुक्तीचा वर्ष) (दिनांक-महिना- वर्ष) (दिनांक- 
मार्ग वर्ष) महिना-वर्ष) 


ee 
श्री.कशोर भिमराव पाटील २७/१२/१९६६ ०८/०९/२०२१ | ०८/०९/२०२१ | ३१/१२/२०२४ बी.इ.(सि) 


बीई (सि) २०१३ 


पदोन्नती | ०९२०२९६ pyre ०८०7२२ ३००२२२३ Te 
२३ = 

एम . 

एम 

एम 

एम 


११ 


RSE ०८०6९२ ०25४९९ ३०९९२ या 


GC GC श्रा. WIT बबनराव Hy न ०८/०६/१९८५ इ.मा.ब. ०८/०९/२०२१ ०८/०९/२०२१ । ३०/०६/२०४३ | SLES) एम.टेक. 
€| ४ |_ फक" | हक करी| कक | ण ee | प क्सती 
“| 

अँण्ड सी.पी.) 

६० | ६० श्री. संग्राम लहू कानडे २२/०६/१९८२ अजा. ०८/०९/२०२१ | ०८/०९/२०२१ | ३०/०६/२०४० | SLE. एम.बी.ए. 
0. i 0 ee 
“| 

अँण्ड सी.पी.) 


RR ६२ [srr प्रितमसिह कामठेकर शि २७/०९/१९८९ खुला ०९/०९/२०२१ | ०८/०९/२०२१ | ३०/०९/२०४७ | बौ.इ.(स) / एम.ई.सिव्हील 
६३ ६३ श्री. अभजीत भास्कर केतकर पदोन्नती । ०१/०६/१९७६ खुला ०८/०९/२०२१ | ०८/०९/२०२१ | ३१/०५/२०३४ | बी.आचे., एम.टेक (टी. 
(अस्थीव्यंगता) 


द २ 3. 
(एन्व्हा 


र्ड | श्रीमती स्मिता आनंदराव कलकुटकी | य गू] S T र 
श्री. आशिष बबनराव मोरे ०८/०९/१९७९ ०९/०९/२०२१ | ०८/०९/२०२१ | ३०/०९/२०३७ | बी.इ.(सिव्हील), TSH. 
. इंजि) 


श्रीमती मुजम्मिल अजमुद्दीन मुल्ला १०/०८/१९७५ ०१/०१/२०२२ | ०८/०९/२०२१ | ३१/०८/२०३३ बी.ई.(सि) 


. Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 


Vij ay Karbhari C haudha ri on: cn = viiay Karbhari Chaudhari, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2022.06.24 15:25:45 +05'30' 


( विजय चौधरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


